Emergency Response Support System 
(ERSS) Project या Central Sector 


Scheme च्या अंमलबजावणीसाठी सह 
सचिव, गृह विभाग या पदनामाने बँक खाते 
उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र-१०२३/प्र.क्र.९७/पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 
तारीख: १३ नोव्हेंबर, २०२३. 


१) कमांडंट, वुमेन सेफ्टी डिव्हीजन, गृह मंत्रालय ,भारत सरकार, नवी दिल्ली, यांचे पत्र, 
दि.२३.८.२०२३, चे पत्र. 

२) संचालक, वुमेन सेफ्टी डिव्हीजन, गृह मंत्रालय ,भारत सरकार, नवी दिल्ली, यांचे पत्र, 
दि.२०.१०.२०२२, चे पत्र. 

३) वित्त विभाग, व्यय प्रभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली, यांचे कार्यालयीन आदेठा 
दिनांक ९.३.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


We मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्लीच्या Emergency Response Support System (ERSS) 
प्रकल्पासाठी केंद्रीय नोडल एजन्सी (CNA) म्हणून CDAC, Thiruvananthapuram मार्फत ERSS प्रकल्प 
हा राज्यात केंद्रीय क्षेत्र योजना म्हणून राज्यात राबविण्यात यावा, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी गृह 
मंत्रालय, भारत सरकारच्या उक्त संदर्भाधिन पत्रान्वये, कार्यालयीन आदेशान्वये मार्गदर्शक सूचना देण्यात 
आलेल्या आहेत. राज्यात Emergency Response Support System (ERSS) प्रकल्प हा Dial ११२ 
अंतर्गत राबविण्यात येत असून Emergency Response Support System (ERSS) या Central Sector 
Scheme च्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात जबाबदार अधिकारी यांच्या नावे बँक खाते उघडण्याची बाब 
विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 

विषयांकीत प्रकरणी केंद्र शासनाच्या संदर्भाधिन मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करुन Emergency 
Response Support System (ERSS) प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नवी 
दिल्ली यांच्या संदर्भाधिन पत्रान्वये विषद करण्यात आलेल्या कार्यपध्दतीनुसार सह सचिव, गृह विभाग या 
पदनामाने प्राधिकृत केलेल्या कॅनरा बँकेमध्ये झिरो बॅलन्स Bank Account उघडण्यात यावे. Emergency 
Response Support System (ERSS) प्रकल्पास केंद्र शासनाकडून प्राप्त निधीचा हिशोब अपर पोलीस 
महासंचालक, (नि.व स.), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयामार्फत ठेवण्यात यावा असा शासनाने 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र-१०२३/प्र.क्र.९७/पोल-३ 


2. सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१११३१६२७१२२६२९ असा आहे.शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RUPALI SANJOG KABARE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=825ec39543f0d33deccec30f6ca54b1adc430443efecs5f 
07e98dc173423779d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=5CB43A03D973FF96AABBF02A74864A468 1 399FE 
663D8FBDE0441A596BEB3ACDD, cn=RUPALI SANJOG KABARE 


Date: 2023.11.13 16:27:09 +05'30' 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (विशेष), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर पोलीस महासंचालक (नि व स). महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. मा. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१०. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

११. व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. अर्थसंकल्प शाखा (बीयूडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. निवड नस्ती (पोल-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


